प्रशासकीय विभागांतर्गत कार्यालयीन 
खरेदीसाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१८/प्र.क्र.१३९/ का.३ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १६ जूले, २०१८ 


संदर्भ - उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग॥/उद्योग ४, दि.१.१२.२०१६ 
प्रस्तावना- 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत असलेल्या 
नियमपुस्तिकेच्या परि.२.९.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना खरेदी प्रक्रिया पार 
पाडता यावी, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग/ कार्यालयांतर्गत खरेदी समिती गठीत करणे 
आव्यक आहे. 
त्यानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक विकास विभाग (का.३) अंतर्गत 
विभागासाठी लागणाऱ्या कार्यालयीन उपयोगी वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी ,खरेदी समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत असलेल्या 
नियमपुस्तिकेच्या परि.२.९.३ नुसार अल्पसंख्यांक विकास विभाग या मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांतर्गत कार्यासन ३ मार्फत विभागासाठी उपयुक्‍त वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


सहसचिव/उपसचिव (का.३), अ.वि.वि. अध्यक्ष 
२ उद्योग सहसंचालक (विभागीय कार्यालय) | निमंत्रीत सदस्य 
प्रतिनिधी उद्योग,संचालनालय,मुंबई. 
सहा.लेखाधिकारी, अ.वि.वि. सदस्य 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन-३,अ.वि.वि. सदस्य सचिव 


२. सदस्य सचिव,हे प्राप्त निविदा खरेदी प्रस्ताव समितीस सादर करतील तसेच समितीने मान्यता 
दिल्यास त्यानुसार अंमलबजावणीची कार्यवाही विहीत कार्यपद्धतीनुसार करतील. 

३. ही समिती उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाचा आदेशा दि.१.१२.२०१६ चा शासन निर्णय 

लागू असेपर्यंत अस्तित्वात राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१८/प्र.क्र.१३९/ का.३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१६१७००१७३२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

a Nn e S h ou=Minorities Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=39e85855437 1a26f6672b036224cff0a48 


७ 
C h h a b 1 T a dvi a63a836a4067a8da9a8cca6d83429e, 
cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2018.07.16 17:12:09 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सहसचिव ह्स महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव,अल्पसंख्यांक विकास विभाग,यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

२. सहसचिव/उपसचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. विकास आयुक्त(उद्योग),उद्योग संचालनालय,नविन प्रशासकीय भवन,मुंबई. 

४. उपसचिव, (कार्यासन अर्थ-३)वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५. सर्व अवर सचिव,अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६. सर्व कक्ष अधिकारी,अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. सहा.लेखाधिकारी,अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. ater व लेखा aon, cea व अधिदान कार्यालय,मुंबई. 

९. रोखशाखा,अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१०.निवडनस्ती का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


